नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४०/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ जुले, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३७/का.१४११, दि.१३ मार्च, २०२४. 
शासन शुध्दीपत्रक:- 
विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये फलटण नगरपरिषदच्या एकुण ३ कामांसाठी 


रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील मंजूर 
विकासकामांची कार्यान्वित यंत्रणा स्तंभ ४ ऐवजी स्तंभ क्रमांक ५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अ. कामांचे नाव रक्‍कम सध्याची कार्यान्वयीन बदल करावयाची 
क्र. (लाखात) यंत्रणा कार्यान्वयीन यंत्रणा 
१ | २ ३ PB षु 
7 फळटण नगरपरिषद हद्दीतील सुपर | १०००.०० | सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
मार्केट इमारत बांधकाम करणे विभाग, सातारा फळटण 
2 | पेठ मंगळवार येथे उंच पाण्याची १००.००  । सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
टाकी बांधणे विभाग, सातारा फलटण 
३ | सुधारीत जलकेंद्र येथे सोलर यंत्रणा | ४००.०० । सार्वजनिक बांधकाम | फलटण नगरपरिषद, 
बसविणे विभाग, सातारा फलटण 
एकुण १५००.०० 
२. यासंदर्भातील इतर अटीव शार्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०२१२३४४१३५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE ; 


(प्रकाडा घाडगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, सातारा, 
३. मुख्य अधिकारी, फलटण नगरपरिषद, जि. सातारा, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४०/का-१४११, 


४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा, 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा, 

६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


